सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात सातारा सैनिक 
शाळेला योजनेतर (वेतनेतर) अनुदानासाठी निधी 
वितरणास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
तारीख: 22 मार्च, २०१९ 


वाचा :- 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दिनांक १८.४.२०१७ 

२) शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक २०१६/प्र.क्र.९९/ अर्थसंकल्प-३, वित्त विभाग, 
दिनांक ३०.६.२०१७ 

३) शासन निर्णय क्रमांक सासैशा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६, शालेय शिक्षण विभाग, 
दिनांक ०६.१२.२०१८ 

४) शासन निर्णय क्रमांक सासैशा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६, शालेय शिक्षण विभाग, 
दिनांक १३.०२.२०१९ 


प्रस्तावना:- 


सातारा सैनिकी शाळेची स्थापना दि. २३ जून १९६१ रोजी झाली असून सदर झाळा ही देशातील 
पहिली सैनिकी शाळा आहे. महाराष्ट्रातील तळागळातील व सर्व स्तरावरील गरीब व होतकरू मुलांना 
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या माध्यमातून भारतातून सैन्य दलात अधिकारी पदावर संधी मिळावी, हा या 
शाळेचा मुख्य उद्देश आहे. या शाळेतून मोठया प्रमाणावर विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये आतापर्यंत 
भरती झाले आहेत. 

सातारा सैनिक शाळेला प्रतिवर्षी इमारत देखभाल, आहारभत्ता, घोडा देखभाल, जाहिरात खर्च, 
नगरपालिका कर, या प्रयोजनार्थ योजनेतर (वेतनेतर) अनुदान मंजूर करण्यात येते. सैनिक स्कूल 
सोसायटी व राज्य शासन यांच्यामध्ये सातारा सैनिक शाळेसंदर्भात ३० डिसेंबर,२०१६ रोजी सामंजस्य 
करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रशिक्षण व प्रशासकीय बाबींवर येणा-या खर्चाची जबाबदारी राज्य 
शासनाची आहे. त्यानुसार सदर बाबींकरिता सातारा सैनिक स्कूलच्या सन २०१८-१९ वर्षासाठीच्या एकूण 
अंदाजपत्रकापैकी ७०% च्या मर्यादेत एकूण रु. २,१३,९२,२४२/- इतका निधी वितरीत केला आहे. सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता सातारा सैनिक शाळेला उर्वरित ३०% म्हणजेच रु. ९०, ८०,७९६/- इतका 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी रु. ६,६३,४८,०००/-इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद असून 
त्यापैकी रु. १,३१,९२,४४२/- इतका निधी दि. ६.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये व रु. ८१,९९,८००/- 
इतका निधी रु. १३.२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे. उपलब्ध तरतूदीतून मागणी 
केलेला रु. ९०,८०,७९६/- (रुपये नव्वद लाख ऐंशी हजार Baal FAV फक्‍त) इतका निधी सातारा 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६ 


सैनिकी शाळेला खालील बाबींवरील खर्चासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वितरीत करण्यास 
शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र खर्चाची बाब मागणी केलेला वितरीत केलेला वितरीत करावयाचा 
निधी (रुपये) ' निधी (रुपये) निधी (रुपये) 
a आहारभत्ता १,३१,६८,८००। ९२,१८,१६० ३९,५०,६४० 
२ इमारत देखभाल २०,००,००० १४,००,००० ६,००,००० 
३ घोडा देखभाल २४,७५,००० १७,३२,५०० ७,४२,५०० 
४  'जाहिरातखर्च ९,११,५२० ६,३८,०६४ २,७३,४५६ 
५  ।'नगरपालिकाकर २,०३,७१८ २,०३,७१८ oe 
g प्रशिक्षण व व्यवस्थापकीय खर्च | १,१७,१४,०००  ८१,९९,८०० ३५,१४,२०० 
एकूण ३,०४,७३,०३८ | २,१३,९२,२४२ ९०,८०,७९६ 


२. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण-११०, 
अशासकीय माध्यमिक झाळांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान 
(२२०२०४६९), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. वित्तविभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे, वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक :- 
अर्थसं-२०१७/प्र. क्र. ७५/अर्थ-३, दिनांक १८.४.२०१७ व क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र. ९४/अर्थ-३, 
दिनांक ३०.६.२०१७ च्या परिपत्रकातील आदेशांचे काटेकोर पालन करणे आवश्‍यक राहील. 


५. सदर ares वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. (२) येथील शासन परिपत्रक, दिनांक ३०.६.२०१७ 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२२१५५८१३९४२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


Swati Madhukar “= 
Nanal = 
(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६ 


२) प्रधान सचिव, (शाळेय शिक्षण )मंत्राळय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

३) आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५) सहायक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे 

६) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, सातारा. 
) 
) 
) 


७) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

८) प्रधान महालेखापाल(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

१०) वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११)प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, सातारा 

१२) सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

१३) मानद सचिव, बोर्ड ऑफ Tete सैनिकी स्कूल, नवी दिल्ली. 
) 
) 
) 


१४) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) वित्त विभाग,व्यय-५/अर्थसंकल्प-३ मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१६) निवड नस्ती (एसएम-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


